महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीसाठी सन २०२४- 
२५ या आर्थिक वर्षात आस्थापनेवरील खर्चाच्या 
बा्बीकरिता अनिवार्य मंजूर तरतूदीतून खर्चासाठी 
प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०२४/प्र.क्र.१०/उसाअ/का-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:- ०९/०७/२०२४ 

वाचा :- 

१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासननिर्णय क्रमांक : इयुए-१०७५/एलजेजे, दि.१६.४.१९७५ 

२) अल्पसंख्याक विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०१६/प्र.क्र.६ (सुधा-१)/का-४, 

दि.५.१०.२०१६ 

३) शासन परिपत्रक क्र, अर्थस-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि.१.४.२०२४ 

प्रस्तावना :- 
राज्यात उदू भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उदू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये वैचारिक 

आदानप्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हढ व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य 
अकादमीची स्थापना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य 
अकादमीसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात होणा-या आस्थापनेवरील खर्चाच्या बाबीकरिता 
रु.३,१२,०००/-(अक्षरी रुपये तीन लाख बारा हजार फक्त) इतकी अनिवार्य तरतूद मंजूर करण्यात आलेली 
असून वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ दि.१.४.२०२४ नुसार एप्रिल ते जुले, २०२४ या ४ महिन्याकरिता रु. 
३,१२,०००/-(अक्षरी रूपये तीन लाख बारा हजार फक्त) इतका निधी खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. सबब, 
सदर उपलब्ध निधीतून खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेवरील खर्चाच्या बाबीसाठी सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षात “मागणीक्र. झेडई १,२२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन (००) (०१) उर्दू 
अकादमीची आस्थापना/दत्तमत, ३१ सहाय्य्क अनुदान (अनिवार्य) (२२०५ ३०२७)” या लेखाश्रिर्षाखाली 
रु.३,१२,०००/-(अक्षरी रुपये तीन लाख बारा हजार फक्त) इतक्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून संदर्भ ३ येथील 
वित्त विभागाच्या दि.१.४.२०२४ च्या परिपत्रकानुसार मंजूर तरतुदीतून माहे एप्रिल २०२४ ते जुले, २०२४ या 
कालावधीत रु. 3,92,000/ इतकी रक्कम अकादमीच्या विनंतीनुसार पुढील प्रमाणे खर्च करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | उद्दीष्टये सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता एप्रिल,२०२४ ते जुले, 
क्र. २०२४ या ४ महिन्यांकरिता प्रस्तावित रक्‍कम रुपये 
ca कार्यालयीन खर्च रु. ८०,०००/- 
2 । शोध व निवड समिती सदस्यांना | रु. ४२,०००/- 

प्रवास व दैनिक भत्ते खर्च 
३ | उदू वर्तमानपत्रात जाहिरात रु. १,९०,०००/- 
(अक्षरी रूपये तीन लाख बारा हजार फक्त) । रु. ३,१२,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२४/प्र.क्र.१०/उसाअ/का-४ 


२. सदरहू रक्‍कम “मागणी क्र. झेड ई १,२२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन (००) 
(०१) उर्दू अकादमीची आस्थापना/दत्तमत, 39 सहाय्य्क अनुदान अनिवार्य (२२०५ ३०२७” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्याखाली सन २०२४-२५ च्या मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यास यावा. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०२४०७१०१३३७५०५११४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VISHAKHA SACHIN 
ADHAV 


(विशाखा आढाव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर , 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-७)/(का-४)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई. 
७. निवडनस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


